एक छोटेसे कर्ज मोठा बदल घडवू शकते! 


केटी स्मिथ मिलवे; युजिनी फर्नांड्स 





एक छोटेसे कर्ज मोठा बदल घडवू शकते! 


एक कोंबडी 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 





एक व्यक्ती, एक कटुंब, एक समाज आणि संपूर्ण जग 
यांच्यात एकाचवेळी बदल कसे घडून येतात, त्याची ही गोष्ट! 


कोजो पश्चिम आफ्रिकेच्या घाणा देशातील एका छोट्याशा 
शहरात राहातो. तो आणि त्याची आई जळणाची लाकडे गोळा 
करून आणि विकून आपली गुजराण करतात. त्यातून त्यांना 
फारसा पैसा किवा अन्न मिळेत नाही. फक्त त्यांचे पोट भरते. 
कोजोला जेव्हा छोटेसे कर्ज मिळते तेव्हा त्याला एक कल्पना 
स॒चते. या कर्जाच्या पैशातून एक कोंबडी विकत घ्यायची. मग 
त्यांना खाण्यासाठी अंडी मिळतील. थोड्याच काळात 
त्यांच्याकडे बाजारात विकता येतील इतकी अंडी होतात. त्यात 
मिळालेल्या नफ्यातून कोजो आणखी कोंबड्या विकत घेतो. 
त्यातून त्याच्या शाळेची फी भरण्याइतपत पैसा मिळतो. 
शाळेचे शिक्षण पूर्ण केल्यावर, त्याला मोठे कर्ज मिळते आणि 
तो हळूहळू एक पोल्ट्री फार्म सुरू करतो, तिथे काही मजूर 
कामाला ठेवतो आणि सरकारकेडे कर जमा करतो. यातून 
समाजाचा विकासही होतो. कोजो इतरांना कर्जे देतो. त्यामुळे 
ते लोकही आपल्री गरीबी दूर करू शकतात. 








कोजोने एक कोंबडी विकत घ्यायचे ठरवले. त्या 
कोंबडीने घातलेली काही अंडी तो आणि त्याची आई 
खातील आणि उरलेली अंडी ते बाजारात विकतील, 
असा त्याचा विचार होता. शेजारच्या गावात एक 
शेतकरी राहात होता. त्याच्याकडे बऱ्याच कोंबड्या 
होत्या. त्याच्याकडून एक कोंबडी विकत घेऊ, असे 
कोजोने ठरवले. 


तिथे पोहोचायला कोजोला दोन तास लागले. 
तिथे पोहोचला तेव्हा तो घामाने भिजला होता, 
धुळीने माखला होता. एवढ्या सगळ्या कोंबड्यांमधून 
चांगली कोंबडी कशी निवडायची, असा विचार करून 
तो गोंधळला. 


कोजोने सगळ्या कोंबड्यांना न्याहाळले. एक 
पांढरी कोंबडी त्याच्या पायाजवळ दाणे खात होती. 
ही कोंबडी घ्यायची का? एक ठिपकेदार कोंबडी पंख 
फडफडवून आवाज करत होती. हिला घ्यायचे का? 
मग कोजोला घरट्यात पंख पसरवून बसलेली एक 
गोंडस तपकिरी रंगाची कोंबडी दिसली. तिला अंडी 
घालायला आवडत असावे, असे दिसत होते. मग 
त्याने जास्त विचार केला नाही. आपल्याला अशीच 
कोंबडी हवी आहे, असे त्याला तीव्रतेने वाटू लागले. 


कोजोने ती कोंबडी विकत घेऊन एका बांबुच्या 
टोपत्रीत ठेवली. टोपलीला एका कापडाने झाकून 
त्याने टोपत्री डोक्यावर ठेवली. घराकडे चालत 
असताना तो भविष्याची स्वप्ने पाहू लागला. त्याला 
खूप सारी अंडी दिसू लागली. काही खाण्यासाठी, 
काही विकण्यासाठी. नशिबाने साथ दिली तर तो 
अंडी विकून आणखी कोंबड्या विकत घेईल. 


त्या रात्री त्याने कोंबड्यांची टोपली आपल्या 
बिछान्याच्या चटईनजिक ठेवली. तिथे ती अगदी 
सुरक्षित होती. 






































कोजोचे शेत आता घाणातील सर्वात मोठ्या 
आकाराचे झाले. त्याचे शहरसुद्धा वाढत गेले. 
काही लोक शेतावर काम शोधण्यास येऊ 
लागले आणि तिथेच घर बांधून आपल्या 
कटुंबासोबत राहू लागले. काही लोकांनी शहरात 
दुंकाने सुरू केली आणि ते मजुरांना दैनंदिन 
सामानाचौ विक्री करू लागले. 


एके दिवशी, कोजो आपले हिशोब तपासत 
होता. त्याने दारावर ठकठक ऐकल्री. दारात 
आदिका ओडोंकर होती. ती आता मोठी झाली 
होती. तिने कोजोला शुभेच्छा दिल्या आणि 
नाण्यांची एक छोटी थैली दाखवत्री. 


तिने कोजोला सांगितले की ते पैसे तिने 
आपल्या वेतनातून वाचवले होते. त्यात थोड्या 
पैशांची भर घालून तिला धान्याची चक्की 
खरेदी करायची होती. तिला लोकांचे धान्य 
दळून पीठ बनवण्याचा व्यवसाय करायची 
इच्छा होती. तिला कोजो छोटेसे कर्ज देऊ 
शकेल का? 


कोजो आदिकाच्या कुटुंबाला चांगले 
ओळखत होता. त्यांनी अनेक वर्षे शेतावर 
एकत्र काम केले होते. कोजोला ही कल्पना 
आवडली. पण त्याने आदिकाकडून वचन घेतले 
की कधीतरी ती दुसऱ्या कुणा कुटुंबाला कर्ज 
देऊन मदत करेल. 


आदिकाने मान्य केल्ले आणि जसजसे लोक 
इतरांना मदत करू लागले तसतसे शहरातील 
बऱ्याच कुटुंबांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या 
आयुष्यात सधारणा झाली. मुलांना पुरेसे अन्न 
मिळू लागले, ते शाळेत जाऊ लागले, त्यांचे 
आरोग्य सुधारले. 


वर्षे जाऊ लागली तसे कोजोचा पोल्ट्री फार्म का 
पश्चिम आफ्रिकेतील सर्वात मोठा फार्म बनला. य 
कोजो आता म्हातारा झाला. त्याला नातवंडे झाली. ह र 
त्याची नातवंडे नेहमी फार्मवर येत आणि अंडी --: 
गोळा करण्यात त्याला मदत करत. “हे अंड कुठे 
जाणार? ते अंड कुठे जाणार? असे ते कोजोलॉ 
विचारत.” 


'ते माली देशाची राजधानी बामाकोला नाहीतर 
:: बुर्किना फासो देशाची राजधानी वागट्रग्रला जाईल, 
कीजो उत्तर देत असे. कोजोचे मजूर दिवसभरात 
हजारेक अंडी खोक्यांमध्ये भरत. अंड्यांनी भरलेला 
ट्रक आजुबाजुच्या देशांतील कुटुंबांची अन्नाची 
गरज भांगवण्यासाठी निघत तेव्हा त्याला खूप 
अभिमान वाटत असे. 


कोजो घानाच्या सरकारला मोठ्या प्रमाणात 
कर देत असे. त्याचे मजूर आणि अंडी विकणारे 
दुकानदारसुद्धा कर भरत. कराच्या रकमेतून 
सरकार रस्ते, शाळा आणि आरोग्यसुविधा पुरवत. 
आक्रा येथील बंदर सुधारण्यासाठी सरकार या 
कराचा वापर करत. या बंदरात विविध देशांची 
जहाजे व्यापार करण्यासाठी येत. 


आणखी एक अंड्यांचा ट्रक निघून 
कोजोने त्याच्या सर्वात धाकट्या . 
पाहिले. पुढच्या वेळी मुलांनी कोजोला 
अंडे कुठे जाणार, तर कोजो म्हणेल, 
भवितेव्याकडे, माझ्या मुला. 


ज्र - 
























झा 4.” 1) जड 










या सगळ्यांनी एक 
तपकिरी कोंबडी विकत 
घेण्यासाठी छोटेसे कर्ज 
घेतले होते. 


















अशा तर्‍हेने कोजो नावाच्या एका लहान 
मुलाने एक तपकिरी कोंबडी विकत 
घेण्यासाठी छोटेसे कर्ज घेतले. यातून 
त्याने आपल्ने कुटुंब, आपला समाज, 
आपले शहर आणि आपल्या देशाचे 
जीवनच बदलून टाकले. 
एका लहानशी कल्पना आणि एक छोटेसे 
कर्ज यांतून हे सर्व साकार झाले. हे सर्व 
एका कोंबडीपासून सुरू झाले. ! 


नल क 





खरा कोजो 


ही कहाणी घाणाच्या अशांती भागातील हुशार 
क्‍्वकाबेना अकॉची आहे. त्याच्या लहानपणीच त्याच्या 
वडिलांचा मृत्यू झाला आणि तो आपल्या आईला घर 
चालवण्यासांठी मदत करू लागला. 


क्वाबेनाचा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला. ते 
मध्य घाणाच्या कुमासी शहराजवळ असलेल्या एका 
छोट्याशा शहरात राहात. तो लहान असतानाच त्याने 
आपले वडील गमावले. मग त्याने यी ची खरेदी-विक्री 
करून शाळेच्या फीचे पैसे जमवले आपल्या 
कुटुंबाला मदत केली. कधीकधी क्वाबेनाच्या कुटुंबाला 
ऐखाद्या दिवशी खायला काही मिळेल की नाही? याची 
शाश्वती नसे. 


क्वाबेनाच्या आईने एका लहानशा पोल्ट्री फार्मच्या 
मालकाशी लग्न केले, तेव्हा क्वाबेनाला कोंबड्यांची देखभाल 
कशी करायची, हे शिकायला मिळाले. त्याला पोल्ट्री 
विज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी इस्राईलमधील एका 
कॉलेजची शिष्यवृत्ती मिळाली. मग 1967 साली, त्याने 
आपल्या आयुष्याची सर्व पुंजी, 1000 डॉलर, जमीन आणि 
कोंबड्या खरेदी करण्यात गुतवली. कोजोसारखेच, त्यालाही 
कर्ज हवे होते आणि ते मिळवण्यासाठी त्यालाही बँकेत संघर्ष 
करावा लागला. 


हळूहळू कक्‍्वाबेनाचा व्यवसाय वाठू लागला. त्यातला यश 
मिळाले त्याने अनेकांना आपला स्वत:चा व्यवसाय सुरू 
करण्यासाठी कर्जे दिली. कारण बँक अशा लोकांना कर्जे 
देण्यास तयार नसतात, हे त्याला माहीत होते. म्हणून त्याने 
“मस्टर्ड सीड” नावाची संस्था स्थापन केली. ती छोटी कर्जे 
देत असे, 2000 डॉलर इतके. ही छोटी कर्जे मोठे बदल 
घडवून आणत. 


एक कोंबडी 
ही एक प्रेरणादायी गोष्ट 
आहे. एका छोट्याशा कर्जाचा 
किती प्रभाव पडू शकतो, हे 
यात वाचायला मिळते. 
कोजोची गोष्ट एका खऱ्या 
व्यक्तिवर आधारीत आहे. 
क्वाबेना डार्को, या व्यक्तिने 
खऱ्या आयुष्यात आपल्या 
समाजात बदल घडवून 
आणला. आता तो मायक्रो- 
क्रेडिट उपक्रमातून इतरांच्या 
आयुष्यात बदल घडवत 


आहे. 





